अतिरिक्त अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह/ 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ व दिनांक ०१.०१.२०२० 
रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२० 
संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र/कार्यकारी/सेजेसूची/अजिकावर्ग-२/२०२०/४९ पुणे, दि. ०२.०१.२०२० 
- शासन परिपत्रक - 
अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व अधिकारी 
यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ व दिनांक ०१.०१.२०२० या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही- 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१९ व दिनांक ०१.०१.२०२० या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी अतिरिक्‍त 
अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती 
मागविण्यात यावी. संबंधीत अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ यांच्याकडून 
आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या कार्यालयातील 
अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या विभागाकडे पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. 
विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशील 
बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन असल्याचे गृहीत धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९०८१५४७३४६८२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Rakhi Sachin 
Chavan 


(राखी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विशेष पोळीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
3) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
४) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलहई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरूंग-१, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२० चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 
अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१९ यांची दिनांक १.१.२०१९ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 


(वेतनश्रेणी - रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००) 


जेष्ठता । नाव प्रवर्ग- जन्मतारीख । प्रथम नियुक्‍तीचा मार्ग- जेष्ठता दिनांक/ । सेवा शैक्षिणक अहंता । महाराष्ट्र लोकसेवा 

क्रमांक नियुक्‍तीनंतर नियुक्तीचा बव | सरळसेवेने/मर्यादित | जेष्ठतेचा मानीव | निवृत्तीचा दिनांक आयोगाची 
प्रवर्ग या पदावरील | विभागीय परीक्षेद्वारे । दिनांक परीक्षा 
बदलला नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
त्याचा परीक्षेचे वर्ष 
दिनांक 

g श्री.भा.म.भोसले र २६.१.१९६८ | १४.५.१९९७ । सरळसेबा/मलोआ/ । १९.३.२००५ २३१.१.२०२६ एम.ए, २७.४.१९९८ 
भ.ज. (ब) १९.३.२००५ अधी.जि.का.वर्ग-२ एम.एस.डब्ल्यू 

२ श्री.श.शि.शेळके धनगर २.३.१९६४  । १७.२.१९९२ तु.अ.श्रेणी-२/ २६.८.२०१४  । ३१.३.२०२२ बी.कॉम १४.५.१९९७ 
भ.ज. (क) ३१.३.२०१५ १७.२.१९९२ 

३ श्री.बा.रा.मोरे मातंग १५.९.१९६१ | १६.१०.१९८७ | तु अ.श्रेणी-२/ २६.८.२०१४  । ३०.९.२०१९ बी.ए, परीक्षा 
(अ.जा.) २६.८.२०१४ १६.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यू उत्तीर्ण नाहीत 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरूंग-१ दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२० चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ यांची दिनांक १.१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची (वेतनश्रेणी -एस २३(६७७००-२०८७००) 


अ. | जेष्ठता | नाव प्रवर्ग- जन्मतारीख | प्रथम नियुक्‍तीचा मार्ग- जेष्ठता दिनांक/ | सेवा शैक्षिणक । महाराष्ट्र 
क्र. | क्रमांक नियुक्‍तीनंतर नियुक्तीचा ब | सरळसेवेने/मर्यादित | जेष्ठतेचा मानीव | निवृत्तीचा दिनांक | अर्हता लोकसेवा 
प्रवर्ग या पदावरील | विभागीय परीक्षेद्वारे | दिनांक आयोगाची 
बदलला नेमणूकोचा । नियुक्‍त उमेदवारांचा परीक्षा 
असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व उत्तीर्ण 
त्याचा परीक्षेचे वर्ष दिनांक 
दिनांक 
१ |९१ श्री.भा.म.भोसले र २६.१.१९६८ । १४.५.१९९७ | सरळसेवा/मलोआ/ । १९.३.२००५ २१.१.२०२६ एम.ए, २७.४.१९९८ 
भ.ज. (ब) १९.३.२००५ । अधी.जि.का.बर्ग-२ एम.एस. 
ड्ब्ल्यू 
२ २ श्रो.श.शि.शेळके | धनगर २.२.१९६४ । १७.२.१९९२ । तु.अ.श्रेणी-२/ २६.८.२०१४ ३१.२३.२०२२ बी.कॉम १४.५.१९९७ 
भ.ज. (क) ३१.३.२०१५ । १७.२.१९९२ 
३ |३ श्री.ह.भि.अहिरराव | खुला १२.१२.१९७० | १.१२.१९९५ । सरळसेवा १५.३.२०१२ ३१.१२.२०२८ । बीएससी १२.९.२०१७ 
१५.३.२०१२ | १५.३.२०१२ एम.ए. 
समाजशास्त्र 
कराः श्रीम.गि.ह. शिकारे | खुला १६.११.१९८२ | ११९.२.२००५ | सरळसेवा १५.३.२०१२ ३०.११.२०४० । एम.ए. १२.९.२०१७ 
(भोसले) १५.३.२०१२ | १५.३.२०१२ बीएड 
wf श्री.वे.सु.आगे इमाव ११.१.१९७९ | ३०.९.२००३ | सरळसेवा १५.३.२०१२ ३१.१.२०३७ एम.ए, १२.९.२०१७ 
१५.३.२०१२ | १५.३.२०१२ एम.एस. 
डब्ल्यू 
६ ।६ श्रीम.कि.कि. इमाव २५.५.१९७४ | १५.३.२०१२ | सरळसेवा १५.२.२०१२ ३१.५.२०३२ एलएल १२.९.२०१७ 
डहाळे/चिंतामणी १५.३.२०१२ w 
७ |७ श्री.अ.म.कुमरे अ.जम १२.७.१९७४ | १५.३.२०१२ | सरळसेवा १५.२.२०१२ ३१.७.२०२२ मप १२.९.२०१७ 
१५.२.२०१२ एमएस 
ड्ब्ल्यू 
a We श्रीम. अ.अ. भज-क १.११.१९७१ । २८.५.२०१३ | सरळसेवा २८.५.२०१३ ३१.१०.२०२९ । एम.ए. १२.९.२०१७ 
मुगूटराव २८.५.२०१२३ एमएड 
९ |९ श्री.रा.के.साळी | विमाप्र ३०.४.१९६४ | १.१२.१९९५ | तु.अ.्रे-२ १६.७.२०१३ ३०.४.२०२२ । एमकॉम १९.५.२००० 
१६.१२.२०१३ | १७.२.१९९२ 


१० | १० श्री. स.ना. विजा-अ ५.४.१९६३ । २८.२.१९९० | तु.अ.श्रे-२ १६.७.२०१२३ ३०.४.२०२१ एम.ए. १३.६.१९९४ 
गायकवाड १७.७.२०१३ २८.२.१९९० 
११ | १९ श्री.अं.सा.सदाफुले | अ. १.६.१९६६ १७.२.१९९२ | तु अ.श्रे-२ १६.७.२०१३ ३१.५.२०२४ । बी.कॉम ३०.५.१९९६ 
१६.१२.२०१३ । १७.२.१९९२ 
१२ | १२ श्री.सु.रा.पवार अ. ११.१२.१९६८ । १७.२.१९९२ | तु.अ.्रे-२ १६.७.२०१३ ३१.१२.२०२६ । बी.कॉम १३.४.२०१० 
१६.१२.२०१३ | १७.२.१९९२ एम.ए 
१३२ | १३ श्री.न.भा.वायचळ | इमाव २६.१.१९६९ । १७.२.१९९२ | तु.अ.श्रे-२ १६.७.२०१३ ३१.१.२०२७ बी.कॉम २७.४.१९९८ 
१७.७.२०१३ । १७.२.१९९२ 
aw | ay श्री.कौ.ह.कुलेकर | खुला २५.१०.१९६३ | १७.२.१९९२ | तु.अ.्रे-२ १६.७.२०१३ ३१.१०.२०२१ | बी.ए. २३.६.१९९४ 
१६.१२.२०१३ | १७.२.१९९२ 
१५ | १५ श्री.सु.नि.ढमाळ | खुला ३.६.१९७० । १७.२.१९९२ | तु.अ.श्रे-२ १६.७.२०१३ ३०.६.२०२८ = | बीएससी  । १८.६.१९९३ 
१५.२.२०१६ । १७.२.१९९२ अँग्री 
एम.ए. 
१६ | १६ श्री.प्रभि.बाघ खुला २२.६.१९६८ । १७.२.१९९२ | तु.अ.्रे-२ १६.७.२०१२३ ३०.६.२०२६ एम.ए. २३.६.१९९४ 
१५.२.२०१६ । १७.२.१९९२ 


